भारतीय पोलीस सेवेतील 
अधिका-यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.आयपीएस-२०२१/प्र.क्र.२९२/पोल-१. 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन- ४०००३२. 


दिनांक : १३ जानेवारी २०२२. 


संदर्भ 


:- शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.आयपीएस-२०२१/प्र.क्र.२९२/पोल-१, 
दिनांक ०९.०९.२०२१. 


शासन आदेशा. 


पोलीस आस्थापना मंडळ क्र.१ यांची शिफारस विचारात घेऊन आणि महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम (सन १९५१ चा २२) यामधील तरतुदींनुसार, शासन आदेशा, गृह विभाग, 
क्र.आयपीएस-२०२१/प्र.क्र.२९२/पोलळ-१, दिनांक ०९.०९.२०२१, यामध्ये अंशत: बदल 
करण्यात येत असून, पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद भारतीय पोलीस सेवेतील 
अधिका-यांच्या स्तंभ (३) मध्ये नमूद बदलीने पदस्थापनांऐवजी, स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट 
पदांवर, याद्वारे, सुधारित पदस्थापना करण्यात येत आहेत:- 


अ.क्र.। अधिका-याचे नाव | झासन आदेश, गृह विभाग, 
दिनांक ०९.०९.२०२१, 
यामध्ये दर्शविलेली 


पदस्थापना 


सुधारित पदस्थापना 


(१) (२) 


(३) 


(3) 


Bal . _श्री.शशिकुमारमीना 


समादेशक, रा.रा. पोळीस 
बल, गट क्र.१, पुणे. 


समादेशक, रा. रा. पोलीस 
बल, गट क्र.८, मुंबई 


२. श्री. श्रवण दत एस. 


अपर पोलीस अधीक्षक, 
बुलढाणा 


अपर पोलीस अधीक्षक, 
खामगांव, जिल्हा-बुलढाणा 


२. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, म.रा., यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 


न्यायाधिकरण/ न्यायालय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व 


सुव्यवस्था, इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


३. हा शासन आदेठा, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम याच्या कलम २२न मध्ये निर्दिष्ट 
क्र.आयपीएस-२०२१/प्र.क्र.१८६/पोल-१, 


आणि शा.नि., 


ye विभाग, 


१३.०८.२०२१, यामध्ये नमूद सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दिनांक 


शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-२०२१/प्र.क्र.२९२/पोल-१. 


४. 


हा शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in UT वेबसाईटवर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०११३१७०००४१९२९ असा आहे. हा 


शासन sea डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१०) 
११) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Rahul Vijay Kulkarni 
Date: 2022.01.13 17:00:59 +05'30' 
(राहुल कुलकर्णी) 
शासनाचे सह सचिव. 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. गृह मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री, गृह (शहरे), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
पोलीस महासंचालक, म.रा., मुंबई. 


पोलीस आयुक्त, बृहमुंबई. 

अपर पोलीस महासंचालक, रा.रा. पोलीस बल, म.रा., मुंबई. 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, अमरावती परिक्षेत्र, अमरावती. 

पोलीस अधीक्षक, बुलढाणा. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/ बुलढाणा. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

श्री. हशि कुमार मीना, भा.पो.से. (पोलीस यहायंचालक; य. रा., यांच्यायर्फता. 
श्री. श्रवण दत एस., भा.पो.से. (WAR यहासंचालक] य रा., यांच्यागर्फता. 
निवड फाईल, पोल-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


